RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक १६ ] 


मंगळवार , मे २४, २०१६/ ज्येष्ठ ३, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक १९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ चा नियम ३, ४, ५ . 

क्रमांक एनपीए / २३ / २२ / २०१६. - मी , अनिल भंडारी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , श्री . ओंकार सुधीर तेली, नगरसेवक , 
कुडाळ नगरपंचायत व गटनेता, कुडाळ शहर विकास गट यांचेदिनांक ३० एप्रिल २०१६ चे पत्राप्रमाणे कुडाळ नगरपंचायतमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात 
आलेल्या कुडाळ शहर विकास गटामधील ९ नगरसेवकांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात करण्यात आली आहे . 

गटातील नगरसेवकांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


अ . क्र . 


नगरपंचायत गटाचे नाव 


नगरपंचायतीचे नाव 

_ ( २ ) 


( ४ ) 


कुडाळ नगरपंचायत 


arsmx5wou 


नगरसेवकाचे नाव 

( ३ ) 
ओंकार सुधीर तेली 
सुनील राजन बांदेकर 
अश्विनी दत्तात्रय गावडे 
अनंत प्रवीण धडाम 
सरोज मिलिंद जाधव 
साक्षी विजय सावंत 
संध्या प्रसाद तेरसे 
सायली सुरेश कुंभार ऊर्फ सायली 
रामदास मांजरेकर 
विनायक देऊ राणे 


कुडाळ शहर विकास गट 


। 


a 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १० मे २०१६ . 
भाग एक - अ ( को .वि. पु) - १९ - १ 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


